महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:साजेलि-१०१२/प्र.क्र.५७/२०१२/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२२ 


वाचा:- १) परिपत्रक क्रमांक:साजेलि-१०१२/प्र.क्र.५७/२०१२/१४-अ, दिनांक ३१ मे, २०१२. 
२) परिपत्रक क्रमांक:साजेलि-१०१३/प्र.क्र.४८/२०१३/१४-अ, दिनांक ३० एप्रिळ, २०१३. 


शासन आदेठा 


संदर्भाधिन क्रमांक १ वरील परिपत्रकान्वये सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त 
करणाऱ्या मंत्रालयीन विभागातील लिपिक, लिपिक-टंकलेखक व टंकलेखकांची सामाईक ज्येष्ठतासूची दिनांक 
०१-०१-२०१२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे संदर्भाधिन क्रमांक २ 
वरील परिपत्रकान्वये सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त करणाऱ्या मंत्रालयीन 
विभागातील लिपिक, लिपिक-टंकलेखक व टंकलेखकांची सामाईक ज्येष्ठतासूची दिनांक ०१-०१-२०१३ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. 
२. दिनांक 09-09-2092 रोजीच्या ज्येष्ठतासूचीतील श्री. पां.ग.मडके ज्येष्ठता क्रमांक १७५६ यांची ज्येष्ठता 
सुधारित करण्यात येत असून त्यांची सुधारित ज्येष्ठता श्रीमती म.म.परदेशी ज्येष्ठता क्रमांक १७६०-अ नंतर 
ज्येष्ठता क्रमांक १७६०-ब वर निश्चित करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे दिनांक ०१-०१-२०१३ रोजीच्या 
ज्येष्ठतासूचीतील श्री. पां.ग.मडके ज्येष्ठता क्रमांक १७५६ यांची ज्येष्ठता सुधारित करण्यात येत असून त्यांची 
सुधारित ज्येष्ठता श्रीमती म.म.परदेशी ज्येष्ठता क्रमांक १७६०-अ नंतर ज्येष्ठता क्रमांक १७६०-ब वर निश्चित 
करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन BAS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०११०१५३०४८९१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Gajanan Bhimrao 
Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
३. निवड नस्ती/सा.प्र.वि./१४-अ, सग्रंहार्थ 


